केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) करीता 
जिल्हास्तरावर “Nodal Officer” यांची 
नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय वविशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- केंपुयो २०२१/प्र.क्र.२३२ /सामासु, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
पहिला मजला, विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- २७ सप्टेंबर, २०२१. 


संदर्भ: १) केंद्रीय ग्रामीण विकास, मंत्रालय नवी दिल्ली यांचे क्र.१(१३) PFMS/FCD/2020, दिनांक २३/०३/२०२१ 
रोजीचे पत्र. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०२१/प्रक्र.३५/कोषा प्रशा-४, दिनांक १/७/२०२१. 
३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.७२/अर्थसंकल्प(विघयो), 
दि.०६/०९/२०२१. 


'प्रस्तावना:- 

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे तसेच निधी विनियोगाच्या प्रक्रियेत 
अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भांधीन दिनांक २३ मार्च, २०२१ रोजीच्या 
आदेशान्वये सुधारीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाने 
संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन 
(PFMS) बाबत सुधारीत सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी संदर्भ 
क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये शासन स्तरावर केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता Nodal Officer ची नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता जिल्हा स्तरावर Nodal Officer ची नियुक्‍ती करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या खालील केंद्र पुरस्कृत(केंद्र:ःराज्यो योजनांच्या 
अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्‍त यांची “Nodal Officer” म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

१) अत्याचाराचे बळी ठरणा-या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुंटूबातील सदस्यांना 

आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना, 


२) आंतरजातीय विवाहितांना प्रोत्साहनपर अनुदान देणे योजना, 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो २०२१/प्र.क्र.२३२ /सामासु 
३) नागरी हक्क संरक्षण अधिनियमांतर्गत प्रचार व प्रसिध्दी करणे योजना, 
४ अँट्रॉसिटी अँक्ट अंतर्गत दाखल प्रकरणे चालविण्यासाठी ६ विठोष न्यायालये स्थापन करणे 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९२७१५३३४३१२२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Rajesh Sadashiv 
Manjrekar 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग/ नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
2) उपसचिव, केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नवी दिल्ली. 
३) आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
8) अवर सचिव, केंद्रींय ग्रामीण विकास मंत्रालय, लोदी रोड, नवी दिल्ली- ११०००३. 
५) सर्व जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्‍त 
६) सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग 
७) उप सचिव (सामासु), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२ 
८) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२ 
९) निवड नस्ती (AT). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


